महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१८/प्र.क्र.१८४/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २९ डिसेंबर, २०२१. 


संदर्भ :-१) सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांकाचे आदेश दि.१०/१२/२०१८. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग समक्रमांकाचे आदेश दि.१६/१२/२०२०. 


आदेडा 
उपरोक्त संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये श्री.प्रफुल ठाकुर, अवर सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
(विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग यांची महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाच्या 
आस्थापनेवरील “व्यवस्थापकीय संचालक” या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर 
प्रतिनियुक्‍्तीची मुदत दि.०९/१२/२०२० रोजी संपुष्टात आल्यामुळे, उपरोक्त संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये १ वर्ष 
मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दि.०९/१२/२०२१ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये श्री.प्रफुल्ल ठाकुर, अवर सचिव यांच्या महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व 
विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील व्यवस्थापकीय संचालक पदावर दि.१०/१२/२०२१ पासून पुढे २ वर्ष 
म्हणजेच दि.०९/१२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.ठाकूर, अवर 
सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२९११५७३३२३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Gajanan 


2, st=Maharashtra, 
1a7c005050f9180a8021798a5cled41 


Bhimrao Gurav ल पाना 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
४. अममु.स./प्रधान सचिव/सचिव, इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ. 
७. श्री.प्रफुल ठाकुर, अवर सचिव तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय 
वित्त व विकास महामंडळ. 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


